महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ 
मर्यादित नागपूर यांना वनजमीन 
हस्तांतरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:एफडीसी-२०२३/प्र.क्र. ८१/फ-५ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक:-०४ ऑगस्ट, २०२३. 


पहा:- १. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य नागपूर यांचे पत्र क्र. 
कक्ष-१६/ए-२/प्र.क्र.१/२०२१-२२/७-८७८ दि.९ नोव्हेंबर, २०२१ 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, एफडीसीएम लि. नागपूर यांचे पत्र क्र. कक्ष-नियो/ 
कन्हारगांव अभयारण्य/प्र.क्र.4५/२०१८-१९/४४२३ दि.१४ मार्च, २०२३ 


प्रस्तावना:- 


फॉरेस्ट डेव्हलळपर्मेट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लि. हा पूर्णत: शासनाचा उपक्रम असून, 
महाराष्ट्र शासनाने उपलब्ध करुन दिलेले वनक्षेत्रावर वनसंरक्षण, वन व्यवस्थापन करीत आहे. 
राज्यात राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य सारखे संरक्षित जंगले जाळे ( Network) तयार करणे व त्यांचे 
बळकटी करण्या प्रयोजनार्थ मागील १०-१२ वर्षात एफडीसीएम लि. कडून सुमारे ७५००० हेक्‍टर 
इतके क्षेत्र वन विभागाने परत घेतले आहे. सबब वन विकास महामंडळाची कार्यविधी राबविण्याकरिता 
व कार्यक्षेत्राची व्याप्ती बळकट करण्याच्या दृष्टीकोणातून एफडीसीएम लि. ला वनक्षेत्राची अत्यंत 
HAHA आहे. 


२. शासन अधिसुचना एब्ल्युएलपी-०६१४/प्र.क्र.१५३/फ-१ दि.१५.०३.२०२१ अन्वये, 
एफडीसीएम लि. यांच्या कडील २५१३८.१४६ हेक्‍टर वन क्षेत्र कन्हारगांव वन्यजीव अभयारण्यामध्ये 
अधिसुचित करण्यात आले आहे. कन्हारगांव वन्यजीव अभयारण्यात अंतर्भूत होणारे एफडीसीएमचे 
वनक्षेत्राच्या बदल्यात वन विभागाकडील एकूण २२०३५.३३४ हे. क्षेत्र एफडीसीएमला हंस्तातरीत 
करण्यास प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र. १ अन्वये 
शासनास प्रस्ताव सादर केला होता. 


३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी सादर केलेल्या उक्त 
प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, व्यवस्थापकीय संचालक नागपूर यांनी संदर्भ क्र. २ अन्वये मागणी Hotes व 
उत्पादन व वानिकीच्या दृष्टीने उपयुक्‍त, तसेच वन विकास महांडळास वर्धनक्षम असलेले ७९२०.३४७ 
हे. वनक्षेत्र महाराष्ट्र वन विकास महामंडळास हस्तांतरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. त्यादृष्टीने शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीसी-२०२३/प्र.क्र. ८१/फ-५ 


शासन निर्णय:- 


४. गडचिरोली वनवृत्तातील पिरमिली व पेडीगुडम या परिक्षेत्रातील २२ कक्ष व चंद्रपूर 


वनवृत्तातील THRE विभागातील ५ कक्ष असे एकूण २७ कक्ष, क्षेत्र ७९२०.३४७ हेक्‍टर वनक्षेत्र वन 


विभागाकडून महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाकडे हस्तांतरीत करण्यास याद्वारे शासन मान्यता प्रदान 


करीत आहे. सदर क्षेत्राचा तपशिळ खालील प्रमाणे आहे. 


अ.क्र. | वनवृत्त परिक्षेत्र नियत ६ कक्ष क्र क्षेत्र (हे.) 
7 गडचिरोळी । पिरमिळी । RA ३७ ३५६.७०० 
करम ३८ ४५६.२०० 
PRA 38 ५०६.७०० 
GRA ४० ३९६.१०० 
एकुण | ४ — | १७१५.७०० 
२ पिडीगुडम ६७ ६३२.७०४ 
पिडीगुडम gd २७९.४१३ 
पिडीगुडम ६९ ३८६.३४६ 
एकुण ३ १२९८.४६३ 
३ जव्हेली ३४ ३९३.७०० 
जव्हेली ३५ १८२.९०० 
एकुण २ ५७६.६०० 
४ गुरुपल्ली ३६ ४१९.४९९ 
VET] १ | ४१९.४९९ 
4 पेडीगुडम ।वासामुंडी १२३ 298.088 
वासामुंडी १२४ २७५.५९१ 
वासामुंडी १२५ २३१.४८० 
एकुण ३ ७२६.८१५ 
६ वेलगुर १०२ १८१.२९९ 
वेलगुर १०३ २०३.५६० 
वेलगुर १०५ २६३.८५५ 
वेलगुर १०६ १६२.६८४ 
वेलगुर १०७ १७४.४२० 
वेलगुर ११४ १५६.६१३ 
वेलगुर ११५ 923.323 
वेलगुर १२० १७४.४२० 
एकुण ८ १५००.१७४ 
9 एलचिल ९८ २८२.०६६ 
८ चंद्रपूर बल्लारशाह सातारा कोमठी ४३९ १९१.०१० 
सातारा कोमठी ४४० २३७.९५० 
सातारा भोसली ४४१ ३२३.७५० 
सातारा भोसली ४५४ ४९१.७०० 
सातारा भोसली ४५५ १५६.६२० 
एकुण षु १४०१.०३० 
एकुण एकंदर २७ ७९२०.३४७ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीसी-२०२३/प्र.क्र. ८१/फ-५ 


५. उक्त क्षेत्रासंदर्भात एफडीसीएम लि. ने राबवावयाची वानिकी कामासंदर्भात व्यवस्थापन 
आराखडे तयार करुन, त्यास पर्यावरण व वनमंत्रालय व हवामान बदल (MOEFCC) च्या सक्षम 
प्राधिकरणाकडून मान्यता प्राप्त करुन घेण्यात यावे. सदर मान्यता मिळेपर्यंत सदर क्षेत्रासंदर्भात वन 
विभागाकडील संबंधित वन विभागाचे मंजूर कार्य आयोजनाप्रमाणे वानिकी कामे करण्यात यावे. 

६. सदरचे वनक्षेत्र एफडीसीएम लि. ला तातडीने हंस्तातरीत होईल याची सुनिश्चिती प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी घ्यावी. 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०८०४१३३८०८१११९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


DN: c=IN, ०्क' |, titl 
१/| V F K १/| AY donym=133142602957487084g5f8e27RSOJA8P, 
2.5.4.20=d2eb76cc3763a845a8edf9b9dde07f42d90. 


6bc17db755d4af91632f6c0b678 
stalCode=4 14001, st=MAHARASHTRA, 


pe " 
serialNumber=3b 1afe499c80878329fbb017e4922f73 
56cc5edc76102e8ff88c7b9a67a322d9, cn=VIVEK 
VUAY HOSHING 
Date: 2023.08.04 13:39:49 +05'30' 


(विवेक होशिंग) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य नागपूर. 
२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन व व्यवस्थापन) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ मर्यादित नागपूर. 
४. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य नागपूर 
५. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य पुणे 
६. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
७. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन दुय्यम संवर्ग), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
८. सर्व महाव्यवस्थापक / प्रादेशिक व्यवस्थापक / विभागीय व्यवस्थापक, एफडीसीएम लि. 
९. सर्व मुख्य वनसंरक्षक /वनसंरक्षक /उप वनसंरक्षक /विभागीय वन अधिकारी 
१०. प्रादेशिक व्यवस्थापक, एफडीसीएम लि. चंद्रपूर 
११. महाळेखापाल 9/2 (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य मुंबई / नागपूर 
१२. सर्व सहसंचालक लेखा व कोषागारे / सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१३. वित्त विभाग, व्यय-१० / वित्तीय सुधारणा-१, कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई 
१४. सर्व कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. फ-५ कार्यासन निवड नस्ती. 


ae 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


